महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी 
याजेनेअंतर्गत कृषि विभागातील सक्षम अधिकाऱ्यांना 
नाडेप, व्हर्मी कंपोस्टिंग व इतर कामांबाबत मजूरी 
प्रदान तसेच कामांना तांत्रिक मंजूरी व प्रशासकीय 
मान्यताविषयक प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारास मुदतवाढ देण्याबाबत 
महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग (रोहयो प्रभाग) 
शासन निर्णय क्र. : मग्रारो-२०१६/प्र.क्र.१२०/मग्रारो-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : १८ सप्टेंबर, २०१९ 


) शासन निर्णय क्र.मग्रारोहयो २०१०/प्र.क्र.४७/रोहयो-१०, दि.८ जून, २०१० 
) शासन निर्णय क्र.मग्रारोहयो २०१०/प्र.क्र.४७/रोहयो-१०, दि.३ ऑगस्ट, २०११ 

) शासन निर्णय क्र.मग्रारोहयो २०१२/प्र.क्र.४/पुनर्बांधणी-३/रोहयो-१, दि.२७ सप्टेंबर, २०१२ 
) शासन परिपत्रक क्र.मग्रारोहयो २०१२/प्र.क्र.३६/रोहयो-१, दि.९ ऑक्टोबर, २०१२ 

) शासन पत्र क्र.मग्रारो २०१२/प्र.क्र.३३/मग्रारो-१, दि.१२ मार्च, २०१५ 
) 

) 

) 

) 


शासन निर्णय क्र.फळबाग २०१५/प्र.क्र.२२/रोहयो-५, दि.३ सप्टेंबर, २०१६ 

शासन निर्णय क्र.मग्रारो २०१६/प्र.क्र.१०२/मग्रारो-१, दि.२९ सप्टेंबर, २०१६ 
शासन निर्णय क्र.मग्रारो २०१६/प्र.क्र.८५/मग्रारो-१, दि.१ ऑक्टोबर, २०१६ 
शासन निर्णय क्र.मग्रारो २०१६/प्र.क्र.१२०/मग्रारो-१, दि.१४ डिसेंबर, २०१६ 


प्रस्तावना :- 

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमीयोजने अंतर्गत कृषि विभाग यंत्रणा म्हणून 
राबविण्यात येत असलेल्या नाडेप कंपोस्टिंग, व्हर्मी कंपोस्टिंग, शेततळे व रोपवाटिकांच्या 
कामांबाबत हजेरीपत्रक निर्गमित करणे, भरणे, पारित करणे व कुठल /अकुडल बाबींचे प्रदान 
करण्याचे अधिकार शासन निर्णय दि.१४ डिसेंबर, २०१६ अन्वये कृषि विभागास प्रदान करण्यात 
आलेले आहेत. सदरचा शासन निर्णयाची मुदत दि.३१/०३/२०१८ पर्यंत निश्चित करण्यात आली 
होती. त्यास मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 

तसेच, सदर झासन निर्णयामध्ये रोपवाटिकांच्या कामांमध्ये कृषि विभागाच्या शासकीय 
जागेमधील रोपवाटिकांची कामे अपेक्षित आहे. तथापि, वैयक्तिक रोपवाटिकांच्या संदर्भात या बाबी 
लागू करण्यात येत असल्याचे निदर्शनास येत असल्यामुळे ही सुधारणा करण्याचे देखील शासनाच्या 
विचाराधीन होते. त्यास अनुसरुन शासन खालील निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय :- 

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमीयोजने अंतर्गत कृषि विभाग यंत्रणा म्हणून 
राबविण्यात येत असलेल्या नाडेप कंपोस्टिंग, व्हर्मी कंपोस्टिग, शेततळे व रोपवाटिकांच्या 
कामांबाबत हजेरीपत्रक निर्गमित करणे, भरणे, पारित करणे व कुशल /अकुठठाल बाबींचे कृषि 
विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांस दि.३१ मार्च, २०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत 
आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मग्रारो-२०१६/प्र.क्र.१२०/मग्रारो-१ 


२. तसेच, दि.१४/१२/२०१६ च्या शासन निर्णयामधील रोपवाटिकांची कामे ही केवळ कृषि 
विभागाच्या शासकीय जागेमधील असावीत. 
३. त्याचबरोबर यासंदर्भातील मार्गदर्शक सूचना ae निर्णय क्रमांक मग्रारो- 
२०१६/प्र.क्र.१२०/मग्रारो-१, दि.१४ डिसेंबर, २०१६ प्रमाणेच राहतील. 
४. सदर शासन निर्णय महराष्ट्र शासनाच्या ~ www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
उपलब्ध करण्यात आला असून याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०१९०९१८२०३४३४०६१६ असा 
आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 

E k na t h R aj aram Di e-Government Marsa, and Water Conservat 


epartment, postall , st=Maharashtra, 
2,5.4.20=499dd4df91587ffef 1 e20a2ee9e560dd0777e49ff6cfc838f362fdbbS8c58 
7b, 


= 


Dawale पण्य 
(एकनाथ डवले) 
सचिव (रोहयो) 
प्रत - 
१) मा. राज्यपालांचे सचिव 
२) मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव 
३) सर्वमा. मंत्री व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४) मा.विरोधी पक्षनेते, विधानसभा / विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, विधान भवन, मुंबई 
५) मा. मुख्य सचिवांचे स्वीय सहायक 
६) शासनाचे सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
७) सर्व विभागीय आयुक्‍त 
८) आयुक्त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
९) आयुक्त, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना-महाराष्ट्र, नागपूर 


१०) सर्व जिल्हाधिकारी 

११) सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 

१२) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

१३) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

१४) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (उत्पादन व व्यवस्थापन), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

१५) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक तथा महासंचालक, सामाजिक वनीकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१६) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र वन विकास महामंडळ, नागपूर 

१७) सर्व अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


१८) महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 
१९) संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय 

२०) सर्व मुख्य वनसंरक्षक 

२१) सर्व उपवनसंरक्षक 

२२) सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक 

२३) सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी 

२४) सर्व उपविभागीय कृषि अधिकारी / तालुका कृषि अधिकारी 

२५) महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई / नागपूर 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मग्रारो-२०१६/प्र.क्र.१२०/मग्रारो-१ 


महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखा परिक्षा), मुंबई / नागपूर 

सर्व उपसचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, नियोजन (रोहयो) / वन विभाग 
सर्व उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) 

निवड नस्ती (मग्रारो-१) 


२६ 
२७ 
२८ 
२९ 


~YS~X veo wor we 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


